विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०२१ च्या (हिवाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन 2029-22 चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२१/प्र.क्र.(११६/२०२१)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळमजला (विस्तार) मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०४.०१.२०२२ 
वाचा - 
१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२१/प्र.क्र.१०६/अर्थसंकल्प-३,दि.३,जानेवारी २०२२ 


शासन निर्णय - 

सन २०२१-२२ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक 22 डिसेंबर२०२१ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आले होते,त्यास अनुसरुन सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि.३१ 
मार्च,२०२२ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन 
विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२१ (सन 
२०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-१७) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४,दिनांक ३० 
डिसेंबर, २०२१ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
2. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात अनु.१ ते ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण 
रु.४०४,६०,११,०००/-(अक्षरी रुपये चारशे चार कोटी साठ लाख एकरा हजार मात्र) (अनिवार्य ) (दत्तमत) मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतुदी सदर विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच मधील संबंधीत कार्यान्वयन/ नियंत्रक 
अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात येत असल्या तरी पुरक मागणीच्या खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे 
वित्तिय /खर्चास मान्यता बाबतचे आदेशा स्वतंत्ररित्या संबंधीत कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात येतील. 
३. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्या :- अनिवार्य खर्चाच्या मंजूर पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) 
निधी वितरण करण्यापूर्वी यथास्थिती वित्त विभागास सादर करण्यात यावेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०५१०१६५३८८०२ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SEEMA 8१84000 (७७५४०... 


COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
J A D H AV Date: 2022.01.05 10:20:07 +05'30' 


(सीमा बबन जाधव) 
सहपत्र-वरिलप्रमाणे अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत,- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२१/प्र.क्र.११६/२०२१/१७स दि.०४.०१.२०२२ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
. उप सचिव/वि.का.अ. (श्री.शिंगाडे/श्री वाडेकर/सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (३स/२५स/१३स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुं-३२ 


. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 
र्‌. 


नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१०. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक प 
विषय :- सन २०२१-२२ मः 


के-१९२० 


क्रमांक व्ही-२ 
२०७०-इत्तर प्रशासनिक सेवा, 

००,८०० इतर खर्च, 

(००)(००)(०१) राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राथिकरण, (२०७० °622)- 

१०- कंत्राटी सेवा-(अनिवार्य) 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५ सहकार, 
००१९- संचालन व प्रशासन, 

| २१७ ०१- संचालन व प्रशासन, 
(08)(0¢) साखर आयुक्तालयाचे 
बळकटीकरण (२४२५ १०५४), 
१३ कार्यालयीन खर्च (अनिवार्य) 


११ = - 


१०८-इतर सहकारा संस्थांना सहाय्य, 
(०३)(०६)साखर संशोधनासाठी सहायक: 
अनुदान (२४२५ १०४५)- 

३९-सहायक अनुदान वेतनेतर-(अनिबार्य) 


SS ae ee 


प्रक्र.(१९१६/२०२ 


मागण्या 


सहकार आयुक्‍त ब 
निबंधक, सहकारी 
संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे/ 
सहायक निबंधक,(अंदाज व 
नियोजन),मुख्यालय ,पुणे 


आयुक्‍त, 
साखर ST aT, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


आयुक्‍त, 
साखर आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


'एकूण- सहकार विभाग 
एकूण-२०७०-अनिवार्य (दत्तमत) 


२४२५--सहकार, 
एकूण-२४२५-अनिवार्य(दत्तमत) 


'एकूण- सहकार विभाग 


Aue 


gi 


ae 


१७स दि.०४.०१.२०२२ चे सहपत्र 


(रु.लाखात) 
एकूण ree 


EB 7 7 
३९९४१.०० .| ३९९४१.०० 


= 


- 


दॅ०४६०.१९ 


FAUS\Co-operation 0852021 -२९पुरक मागणी 2024-22\Purak Dece.2021\-Supply 08०8.2021 


